प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन सन 2098-94, 
सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या 
वित्तीय वर्षात प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या 
जिल्हास्तरावरील कामांना स्पिलओव्हरची (Spillover) 
रक्‍कम २०२१-२२ मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


संदर्भ - 9 वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/कोषा प्रश्ञा-५, 
दि.१६.०३.२०२२. 


शासन निर्णय: 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१४-१५, सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या खालील 
कामांना २०२१-२२ या वर्षासाठी स्तंभ क्र-१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांना स्तंभ क्र-५ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये. १३६४.२९ लक्ष (अक्षरी रुपये तेरा कोटी चौसष्ट लक्ष एकोणतीस हजार 
फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
सन २०२१-२२ 
अ.क्र/ on प्रशासकिय । पुर्वी वितरीत | मध्ये वितरीत 
जिल्हा a मान्यता निधी करावयाची 
रक्‍कम 
शिळ आया २ ३ Ewe ५ 
सन २०१४-१५ 
चंद्रपूर चिमुर तालुक्‍यातील राष्ट्रसंत 
१) चद्रपूर तुकडोजी Soh महाराज काका ४४१.५४ ४०.०० 400,00 
तुकडोजी महाराज गुंफा विकास 
एकूण सन २०१४-१५ 8४१.५४ ४०.०० १००.०० 
सन २०१६-१७ 
२) श्री क्षेत्र देवगड येथील यात्री 
अहमदनगर | निवासाचे बांधकाम 
= ae दर्शनबारी १००.०० २५.०० २५.०० 
एकूण 400,00 24.00 २५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


या चोरखमारा ता. तिरोडा जिल्हा 
गोंदिया येथील पर्यटन विकास 
Rooms (cottages)-9& Nos 922.219 
२ Restaurent ९७.५ 
4 service counter ७.७२ 
& Enquiry counter ७.०८ 
septic tank for restaurant 
9 administration and VIP ४.६६ 
cottage 
septic tank for economical 
८ ४.१९ 
cottage 
९ Tube well 2 Nos २.८९ 
(ee | Land Development and esas वत Beara 
Gardening 
, = Gay — | Internal electrification &% 20.43 
१२ External electrification 4% १७.११ 
१३ Fire fightening 2.40 
१४ solar system and High mask २०.०० 
१५ ४% Contigency charges २४.६१ 
१७ 9 % Insurance charges ६.१५ 
Construction of road from 
२० chokhamara Guest house to १९४.६४ 
MDR-2¢ 
२१ ४% Architectural fees २४.६१ 
एकूण ६५२.४६ १८०.०० १००.०० 
एकूण सन २०१६-१७ ७५२.४६ २०५.०० 924.00 
सन २०१७-१८ 
सन २०२१-२२ 
अ.क्र” की प्रशासकिय | पुर्वी वितरीत | मध्ये वितरीत 
जिल्हा 2 मान्यता निधी करावयाची 
रक्‍कम 
विक जग २ 3 शिळ. कळ ५ 
8) मांडवे, ता. संगमनेर येथे 
अहमदनगर | शिवप्रभात सेवा भावी ट्रस्ट 
भु.क्र.११ अनु.क्रमिळकत ४२२ 
मधील मुळा नदीकडेला रमनिय 
पर्यटन स्थळाचा दर्जा विकास 
करणे 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


शिक अ भक्‍त निवास १३०.४३ 
२ सभामंडप १७.२१ 
३ दुकाने-तील ३४.४९ 
४ स्वच्छतागृह २०.०१ 
4 अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण ११ 
9% २६.६१ 
& संरक्षक भिंत ५६.४७ 
७ काक्रीट रोड ३५.२१ 
८ पाथवे २२.१० 
९ मुख्य प्रवेशव्दार कमान-दोन ७.२० 
a oe पार ओटा ३.१९ 
१५०.०० १५७.०५ 
i= जवत. | १ जी.एस.आर ५०००० लीटर ५.४४ 
१२ ई.एस.आर. ५०००० लीटर १०.३३ 
१३ विहिर व पुप हाऊस ५.३९ 
१४ पार्कांग § तीन पेढे 
१५ धक्का भिंत ५.४० 
१६ सुशीभिकरण व बागबगीचा १९.४७ 
१७ डिसमेटलिग ०.३८ 
१८ लेबर व इन्शुरन्स १% ४.४२ 
१९ आकस्मिक खर्च ४% १७.६९ 
२० कॉम्युटरायजेडन खर्च 2% 6.48 
29 आस्थापना खर्च 4% २३.६६ 
एकूण ४५७.१२ १५०.०० १५७.०५ 
4) संत ज्ञानेश्वर माऊली देवस्थान 
अहमदनगर | नान्नज, दुमाला ता. संगमनेर 
Sanitary Block for ladies & 
ca २६.४९ 
Gents 
२ Palkhi Marg २८.८२ 
3 parking १४.४७ 
° Approch Road १९.१० 
षु Add ४% contingencies ६.८६ 
& Add 2% W.C. ५.०४ ११०.०० ४३.७७ 
७9 Add 99 % for Electrification १२.६२ 
Add १०% for land 
८ | २५.२३ 
Development and Gardening 
Add & % for External Water 
8 supply and sanitary १५.१४ 
arrangements 
एकूण १७८.५० ११०.०० ४३.७७ 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


६) धुळे | साळवे पर्यटन सर्कीटचा विकास 
करणे ता. शिंदखेडा जि. धुळे 
| साळवे गावातील पेडकाई माता eae 
मंदिर परिसर विकास | 
साळवे गावातील क्रांतीस्मारक ८५.५५ 
३ भाववाढ ५% ७.६८ 
४ आकरसिमिकता ४% ६.१४ ८०.०० ४०.०० 
षु वास्तुविशारद फो ३% ४.६१ 
& गार्डनिंग २ % ३.०७ 
9 GST १८% ३१.५३ 
८ सेटेजचार्जस५% १०.३३ 
एकूण २१७.०२ ८०.०० ४०.०० 
७ पुणे पारगाव भिमा नदी परिसर ता. 
4 दौंड 
Estimate No.4 
ta | २६.०६ 
(Improvements of Ghat) 
Estimate No.2 (Compound 
Q २१.४५ 
Wall) 
3 Estimate No.3 (Paving Block) ९५.०७ 
Estimate No.’ (Samajik 
४ १३.५० 
Sabhagruh) 
Estimate No.4 (High Mask 
षु १०,०० १८०,०० ६८.९० 
Lamp) 
Estimate No.&( Concrete 
& 30.99 
Road) 
Estimate No.9 (Toilet Block) 90.22 
Add for Royaly ४.०२ 
Add for for Testing charges ५.९४ 
Add 94% for centage 
fi as: | 32.819 
charges 
एकूण २४८.९० १८०.०० ६८.९० 
८) परभणी । मौजे पोखर्णी, ता.जि.परभणी येथे 
नृसिंह मंदिर येथील कामे 
कमानीचे बांधकाम करणे १७.१३ ५०.०० 
२ सांडपाणी व्यवस्था डेनीजचे १५.०० १००.०० 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


३ बहुउद्देशीय सभागृह बांधकाम ३००.०० 
करणे 
एकूण ३३२.१३ ५०.०० १००,०० 
एकूण सन २०१७-१८ १४३३.६७ ५७०.०० ४०९.७२ 
सन २०१८-१९ 
सन २०२१-२२ 
अ.क्र/ a प्रशासकिय । पुर्वी वितरीत | मध्ये वितरीत 
जिल्हा a मान्यता निधी करावयाची 
रक्‍कम 
= a २ ३ ae = षु 
नार श्री महादेव मंदिर मुंजवाड ता. 
९) नाशिक मनच) eens 
बागलान येथील विकास कामे 
मंदिर परिसरात पर्यटन होड 
बिड बागी २४.५ 
बांधणे 
२ SQM चार्जेस ०.५०% ०.२ ३९.०० 
३ Cont. चार्जस १% ०.२ we 
४ पेव्हर ब्लाक बसविणे ३० 
एकूण | ५४.९० ६.०० ३९.०० 
qo) नाशिक | चांदोरी ता. निफाड येथील 
गोदावरी नदी पात्रातील लगतचे 
हेमाडपथी मंदिरे 
उद्यान निर्मिती करणे Go 
तरण तलाव करणे Go 
गोदावरी नदीवरील बोटिंग ; 
व्यवस्था करणे डा १७५.०० ७५.०० 
४ गोदावरी नदी काठावरील घाट : 
बांधकाम करणे 
षु पर्यटक निवास बांधकाम करणे Go 
एकूण २५०.०० १७५.०० ७५.०० 
de श्री सिध्दीविनायक गणपती मंदिर 
ह काक सिध्दटेक ता. कर्जत येथील 
अहमदनगर (री 
विकास कामे 
hes | Ghat Development ८०.०० 
२ Entrance Arch, R.C.C. agated 
Gutter, Approch Road 300,00 400,00 
Garden, Steps, Compound 
3 ९१.७५ 
Wall 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


Darshanbari, Paving block 
° Pradkshina marg, Cecorative 9०.०० 
Lights 
Street Light, Road side 
a , : २६.४० 
plantation, Police outpost 
& Electrification charges ११% 83.08 
9 Contingencies ४ % १५.९२ 
work charge Establishment 
: 2.40 % eas 
8 Consultancy charges ४ % 94.82 
एकूण 803.03 300,00 400,00 
१२) कोल्हापूर जिल्ह्यामधील नंदवाळ 
कोल्हापूर | ता. करवीर येथील पर्यटन स्थळ 
विकास कामे 
पेव्हर ब्लाक ४१.६४ 
२ श्री कृष्ण मंदिराकडे जाणाऱ्या 
रस्त्यावर ओढ्यावर सावक बांधणे es 
3 श्री कृष्ण मंदिर येथे पायरी टप्पे व sien 
पेव्हिंग at बसविणे 
४ विठ्ठल मंदरि पुंडलिक मंदिर येथे रा 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे न 
षु पुरुष भक्‍त निवास बांधणे १०.८२ 
& महिला भक्‍त निवास बांधणे १०.८२ 
७ करवीर येथे नंदवाळ ते जैताळ 
डांबरीकरण (99.00 
रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण 
८ करवीर येथे नंदवाळ ते गिरगाव ३००.०० ६७.६२ 
फाटा (भिमाऱांकर रोड) ८८.६८ 
खडीकरण व डांबरीकरण 
९ करवीर येथे वाशीची शिव ते 
विठ्ठल मंदिर रस्ता डांबरीकरण 32 
| नंदळवाळ ता करवीर येथे आर. 
सी. सी. गटार बांधणे (मराठी 
शाळा ते सर्जेराव पाटील 3 
घरापर्यंत) 
11 नंदळवाळ ता करवीर येथे आर. 
सी. सी. गटार बांधणे (बाजीराव ५३.६२ 
पाटील ते ओढ्यापर्यंत) 
एकूण ३६७.६२ ३००.०० ६७.६२ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


मौजे कवठेपिरान, ता. मिरज, 
जिल्हा सांगळी येथील सात 


ही सय्यद पूर्व व पश्चिम बाजूस 
इत्यादी विकास कामे 
संरक्षक घाट बांधे व बागबगीच्या 
La | 899.93 
wed 
2 जीएसटी १२% ४९.३३ 
३ वास्तुविशारद ३% १२.३३ ३५०.०० १४०.४५ 
४ आकरस्मिकता ४% १६.४४ 
State Quailty Monitoring 
ष्‌ णक १.२२ 
एकूण |  ४९०.४५ 340,00 980.84 
as al मंदिर, भांबर्डा, ता. फुलंब्री 
वह जि. औरंगाबाद येथे सभामंडपाचे १५.०० ७.५० ७.५० 
औरंगाबाद गोत क्यी 
बांधकाम करणे 
१५ बीड बार्शी रोड बीड येथील श्री 
भगवानबाबा सामाजिक 
प्रतिष्ठाणची सुधारणा करणे, जि. 
बीड 
| अंतर्गत सी.सी. रस्ता व पेव्हिंग 
IP ४७.५४ 
२ पर्यटन निवास चे बांधकाम करणे | १२.५७ 
३ सभामंडप बांधकाम करणे ४१.५६ 
8 संरक्षण भिंत बांधकाम करणे २९.०१ 
4 भांडारगृहाचे बांधकाम करणे ६.१४ 5 
aan a बांधणे ०.०० १५०.०० 
द अंतर्गत संरक्षण बांधणे १८.३० 
७ किचन बांधकाम करणे ८.०३ 
८ गार्डन व GST करणे ९.५० 
९ पुरुष व महिलांसाठी शौचालय 
बांधकाम ७.०० 
| go ० सौर उर्जा पथदिवे बसविणे १९.५० 
एकूण | १९९.१५ २०.०० १५०.०० 
१६) जालना । डावरगाव देवी ता. जाफ्राबाद 
येथील जगदंबा माता परिसर 
विकास कामे 
fo. = | संरक्षण भिंत बांधकाम करणे ५०.०० ५०.०० ७५.०० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


२ Rae कॉक्रीट रोड व पेव्हर २००.०० 
ब्लॉक बसविणे 

३ जगदंबा माता परिसराचा विकास ५०.०० 
करणे 

४ आर. ओ. प्लांटसह पिण्याच्या १५.०० 
पाण्याची व्यवस्था करणे 

षु सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम ५०.०० 
करणे 


एकूण ३६५.०० ५०.०० (94.00 


१७) जालना | टेंभूर्णी ता. जाफ्राबाद दत्त मंदिर 


येथील परिसर विकास कामे 
दत्त मंदिर परिसर विकास कामे ७५.०० 30,00 
पार्किंग ats व इतर विकास कामे ४०.०० 
मंदिर परिसरात सांस्कृतिक ४०.०० ७५.०० 
सभागृह बांधकाम 
४ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम ५०.०० 
एकूण २०५.०० ३०.०० (94.00 
एकूण सन 2092-98 | २४३०.८५ १२३८.५ ७२९.५७ 
एकूण सर्व स्पिलओव्हर ५०५८.५२ २०५३.५० १३६४.२९ 
२. अटी व शर्ती :- 
१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


2) 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

प्रादेशिक पर्यटन योजनेच्या शासन निर्णय, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१० मधील अटी व aia 
उल्लंघन झाल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास देण्यात आलेला संपूर्ण निधी व्याजासह वसूल 
करण्यात येईल. 

कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील 
व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ 
पूर्ण करावीत. 

कामाच्या ठिकाणी सदर काम प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून करण्यात आल्याचे फलक 
लावण्यात यावेत. 

ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आव्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, 
२००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा 
कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक 
राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. अझा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही 
प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात 
अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व 
नागरीकांसाठी खुले राहील, Ball अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

१२) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पर्यटन संचालनालयास व शासनास 
न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता पर्यटन संचालनालयास व शासनास सादर करण्यात यावे. 

१३) संचालक, पर्यटन संचालनालय यांनी झालेल्या कामाची स्थळपहाणी करुन तपञीलवार 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

१४) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालीची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३ वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक 
झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत 
सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा. मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम 
आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा 
नियोजन अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी' व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रक 
अधिकारी' घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम 
त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयास व शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात 
यावा. 
४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून सदर शासन निर्णय व परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 
तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/जिल्हा स्पिलओव्हर/पर्यटन 


षु. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३०/व्यय-१५, दि.२२.०३.२०२२ 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


q. 


सदर TNA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०३३११८१६४८४१२३ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ramesh Jayaram 
Kadam 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, धुळे, परभणी, नाशिक, बीड, जालना, गोंदिया, अहमदनगर, पुणे, 


कोल्हापूर,सांगली. 


. जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपूर, धुळे, परभणी, नाशिक, बीड, जालना, गोंदिया, अहमदनगर, 


पुणे, कोल्हापूर,सांगली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, धुळे, परभणी, नाशिक, बीड, जालना, गोंदिया, अहमदनगर, 
पुणे, कोल्हापूर,सांगली. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 


९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


Go 


441. 


.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात नमूद 


करण्यात आलेल्या नियंत्रण अधिका-यांकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 
निवड नस्ती, कार्यासन, पर्यटन. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


